नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथील 
Providing weather shed and external 
pointing and structural repairs व Repairs to 
M.T. roof and water proofing या कामांस व 
त्याकरीता येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. इमादु ०२२१/प्र.क्र.११/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा : १. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.30//॥ ६०३२/२०२०(२५६)/४६६/८१७४, दि.१७/३/२०२१ व 
क्र.3(/0 ६०३२/२०२०(२५६)/११२०/१७४०५, दि.२/६/२०२२ 
२. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.देखभाल विभाग/पी.जे./११८२/२०२२ 
दि.११/५/२०२२ 


प्रस्तावना : 

नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथील ओल्ड सेक्रेटरीएट ही इमारत सन १८७४ साली बांधण्यात 
आलेली असून ती साधारण १६५ वर्ष जुनी आहे. सदर इमारत पुरातन वास्तू अंतर्गत येते. या इमारतीचे 
स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेतले असून त्यानुसार ही इमारत तात्काळ दुरुस्त करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानुसार मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या संदर्भीय क्र.१ च्या पत्रान्वये Providing weather shed and 
external pointing and structural repairs व Repairs to M.T. roof and water proofing या कामांची 
अंदाजपत्रके मान्यतेकरीता शासनास सादर करण्यात आली. सदर अंदाजपत्रके उप अभियंता, दक्षिण 
उपविभाग, मुंबई यांनी तयार केली असून संबंधित कार्यकारी अभियंता तसेच प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी 
व सत्र न्यायालय, मुंबई यांनी सांक्षाकीत केली आहे. तसेच सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, पी.डब्ल्यू. 
रिजन, मुंबई यांनी शिफारस व तांत्रिक मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
या न्यायालयीन इमारतीमधील Providing weather shed and external pointing and structural repairs 
व Repairs to M.T. roof and water proofing या कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये पुढील Tea नमूद 
कामांकरीता येणाऱ्या एकूण रु.५,०७,५६,९१७/- (एकूण रुपये पाच कोटी सात लाख छप्पन्न हजार नऊशे सतरा 
फक्‍त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
9 Providing weather shed and external pointing and structural repairs २,६६,१९,७८० 
२ Repairs to M.T. roof and water proofing २,४१,३७,१३७ 
एकूण 
sen ५,०७,५६,९१७ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमादु ०२२१/प्र.क्र.११/कार्यासन ११ 


उपरोक्त कामांसाठी येणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान, १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०१) मुंबई ate दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, (०१) (०१) मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीहा (अनिवार्य) (२०१४ 
०१६३) या लेखाशीर्षामधील "२७ लहान बांधकामे" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो पुरवणी मागणी 
/ सुधारीत अंदाजाद्वारे किंवा पुढील वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करताना प्रस्तावित करुन 
त्याद्वारे भागवावा. 

प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम 
(भाग-२) दि.२०/९/२०२१ नुसार परि.क्र.१३४(३) मधील तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०३१५४२४७१३१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


HEMANGI Fe oo 
AJIT SHETYE/, =e 
(हेमांगी शोट्ये) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
१. प्रबंधक (निरिक्षणे २), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
2. प्रमुख न्यायाधीठा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 
वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 
विधि व न्याय विभाग (का.२३), मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


ean (२ ७ —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


